बालकांची काळजी व संरक्षणाशी 
संबधित शासकीय संस्थांच्या 
भाड्यासाठी पुर्नविलोकनाद्वारे निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.४८/ का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२८ मार्च, २०२२ 


स्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकूण ४३ शासकीय संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी १८ बालगृहे, 
१९ निरीक्षणगृहे आणि ०६ अनुरक्षणगृहे कार्यरत आहेत. सदर शासकीय संस्थांमध्ये बाल न्याय (मुलांची काळजी 
व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली बालके तसेच विधी संघर्षग्रस्त 
बालके बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळाच्या आदेशान्वये बालके दाखल करण्यात येतात. सदर 
वास्तव्य कालावधीत बालकांना अन्न, TA, निवारा, शिक्षण, प्रशिक्षण इ. बाबी पुरवून त्यांचे पुर्नवसन करण्याचा 
प्रयत्न केला जातो. सदर शासकीय संस्थांपैकी एकूण २० शासकीय संस्था ह्या भाड्याच्या इमारतीमध्ये कार्यरत 
असून, सदर संस्थांचे भाडे भाडेपट्टी व कर या उद्दिष्टाखाळी कमी तदतूद मिळाल्यामुळे या संस्थांच्या 
भाड्याकरीता पुर्नविनियोजनद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान, २२३५-२१६१ या संगणक संकेतांकाखाळी ३१, सहायक 
अनुदाने ( वेतनेतर ) या उद्दिष्टामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या बचतीमधून २२३५-३०३२ या संगणक संकेतांकाखाली १४, 
भाडेपट्टी व कर या उद्दिष्टाकरीता पुनर्विनियोजनाव्दारे पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


(रु.हजारात) 
संगणक संकेतांक अर्थसंकल्पीत | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोना 
तरतूद रक्‍कम नंतरची रक्‍कम 
i 2 3 _ 
मागणी क्र.एक्स-१ 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०३ , महिला कल्याण, 
(११ महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोगाला 
अनुदान, 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला 
अनुदान (अनिवार्य), 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४,२०,६२ | (-) १,६७,३८ २,५३,२४ 


Page | of 5 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.४८/ का-०४ 


१०२, बाल कल्याण, 
(०१) बालक समृध्दी योजना, 

(०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन 
प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण 
(अनिवायी, 

(2234-3032) 


१४, भाडेपट्टी व कर ९,९० (-)१,६७,३८ १,७७,२८ 


२. उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात येणारा रू.१६७.३८ लक्ष निधी परिशिष्ठ अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
शासकीय संस्थांच्या प्रलंबित भाडे अदा करण्यासाठी वापरण्यात यावा. सदर निधी तात्काळ वितरीत करण्यात 
येईल याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 

४. Br aed निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५८/व्यय-६, दि.०९/१०/२०२० अन्वये त्या विभागाने 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२५१८२२४९२५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH 50१0 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


Code=400032, st=Mahar 
2.5.4.20=d93c496 1d98086877a404829621 1d7af97! 
fd40d7967c43d20b360d83ce0fa6, 

donym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA85 
03E42564D! 
-7EBBBC37 12E8D459EF9OBF7AAE4EA4 


ASHOKRAO ५५.०) 
(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 


Page 2 of 5 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.४८/ का-०४ 
णन क्न्तापिताप्या More Men, प्वित्याक्ा्या प्यावा 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवड नस्ती, का-०४. 


Page 3 of 5 


बीजीटी-२०२९/प्र.क. ४६/का-०४ दि.२८/०३/२०२२ चे 
'परिशिष्ठ-अ 
शासकीय संस्थांचे प्रलंबित इमारत भाडे 


वितरीत 
करण्यात येणारे 
प्रलंबित भाडे 


संस्थेचे नाव 


| 


अधिक्षक, MAAS कनिष्ठ बालगृह, 
उल्हासनगर, शांतीभवन-५, ठाणे ३८२०० 

अधिक्षक शा. कनिष्ठ मुलांचे बालगृह 
सोलापूर १९४३८८ 


पुरुष राज्यगृह, कोल्हापूर. 


४ | शासकोय मुलांचे कनिष्ठ बालगृह, परभणी 
२५२३८२४ 
अधिक्षक, शास. मुलांचे निरीक्षणगृह, 
धानोरा रोड, बीड ८२३६६२८ 
अधिक्षक, शास.मुलांचे कनिष्ठ बालगृह, 
लातूर २४८६४०० 


र 
२ 


é अधिक्षक, शा.मुलांचे कनिष्ठ बालगृह, 
नागपूर ११८०११४ 
; अधिक्षक, शास.मुलांचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह, नागपूर १४२७४२७ 
अधीक्षक, शासकोय मुलांचे वरिष्ठ 
बालगृह, नागपूर. १४४९००० 
अधिक्षक, शास.मुलांचे निरीक्षणगृह, चंद्रपूर ee 
२४५००० 
अधिक्षक शासकिय अपंग मुलांचे कनिष्ठ 
बालगृह, चंद्रपूर २२९७५ 
अधिक्षिका, शास.मुलींचे निरीक्षणगृह/ 
बालगृह, अमरावती ६१५६०० 
अधिक्षक, शास.मुलांचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह, अमरावती ७२९३०० 


क) 


१० 
३4 
श्र 

8 


१ 


Page 4 of 5 


वितरीत 
करण्यात येणारे 
प्रलंबित भाडे 


वक अधिक्षक, शास.मुलांचे ARS बालगृह, 
अमरावती १४१४३४० 
" अधीक्षक, शास.मुलांचे कनिष्ठ बालगृह, 
अमरावती मरावती ४००००० 
अधिक्षक, शास.मुलांचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह, अकोला ०१७२१० 
अधिक्षक, शास.मुलांचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह, बुलढाणा १०२९३० 
अधिक्षक, शास.मुलांचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह, यवतमाळ २८०५१० 
अधिक्षिका शा.मुलींचे वरिष्ठ 
बालगृह,नाशिक ०१३३९४ 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH 950९१५0 
VA R U D KA R 1, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
-WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
ICode=401 ‘Maharashtra, 
20=d93c496 1d98086877a404829621 1d7af97ecfd4 


5.4. 
0d7967c43d20b360d83ce0fa6, 
pseudonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E 
42564DB, 
I Number=7EBBBC37 1 2E8D459EF90BF7AAE4EA46E9 


CAEBDDSOCFECDE2EE7CE0454FA0416A, -VARUDKAR 
MAHESH ASHOKRAO 
Di 


2022.03.29 11:08:07 +05'30' 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 5 of 5 


